RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ३५ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे ४६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


उप जिल्हाधिकारी ( सामान्य प्रशासन ), ठाणे तथा भूसंपादन अधिकारी ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) 

ठाणे कार्यालय यांजकडून 


जाहीर सूचना 


~ 


क्रमांक उ.जि./ भू.सं / स.मा./ कावि -३१४ / २०१९. - उप जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे, समृद्धी महामार्ग, जि . ठाणे यांचेकडील प्रस्ताव 
दिनांक ९ जुलै २०१९ नुसार या कार्यालयाचे मार्फत दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजी मौजे फुगाळे, ता . शहापूर , जि . ठाणे यातील एकूण १८४ गट व 
मौजे वाशाळा, ता . शहापूर , जि . ठाणे यातील एकूण ५४७ गटांची जमीन एकत्रीकरण उद्देश घोषीत करण्यासाठी प्रारंभिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात 
आली होती. 


तथापि, उप जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे, समृद्धी महामार्ग, जि . ठाणे यांचेकडील पत्र क्र . ३७ / अ.सु.रद्द / म.रा.र.वि.म.म./ ठाणे , 
दिनांक २६ जुलै २०१९ नुसार सदर प्रारंभिक अधिसूचना तांत्रिक कारणास्तव रद्द करणेत येत आहे, याची कृपया सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


ठाणे , 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अभिजीत भांडे - पाटील , 
उप जिल्हाधिकारी ( सामान्य प्रशासन ) तथा 
भूसंपादन अधिकारी ( समृद्धी महामार्ग ), जिल्हा ठाणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ 


(१) 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . १, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसं ./ कात -१/ करंजाडे/ २०१९ /१९ २९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ 
( पार्ट -२)/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रायगड , जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु , आणखी इसे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . १, पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव करंजाडे, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

स . नं .६० 


१ 


५-१७-३ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव. 

नवी मुंबई प्रकल्प . 
निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन. मौजे करंजाडे, ता . पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत विकास कार्यासाठी आवश्यक आहे. 
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ. नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व , वाढते नागरीकरण व वाढते पर्यटन महत्त्व लक्षात 
घेता येत्या दशकात नवी मुंबई शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : अशी बाब नाही . 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 

मौजे करंजाडे, ता. पनवेल येथील सर्वे क्र . ६० क्षेत्र ५-१७-३ हे. आर. ही जमीन नवी मुंबई प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर 
जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ , अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत 
करण्यात येत आहे . 

नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता 
स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे. यामुळे नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोचला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट सिटीच्या 
निर्माणाकरिता अनेक नवीन सोयीसुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत पनवेलच्या आसपासच्या 
गावांचा विकास करण्याची योजना आहे. यामध्ये आदई , आसुडगाव , काचुंद्रे, ओवे, भिंगारी इ. गावांचा समावेश होतो . नवी मुंबई प्रकल्पाचा 
विस्तार व समग्र विकासाकरिता प्रस्तावित जमिनीची आवश्यकता आहे . सिडको मार्फत या जमिनीचा वापर विकासकामांकरिता करण्यात येणार 


आहे . 


नवी मुंबई प्रमाणे पनवेलची वाढ ही झपाट्याने होत आहे. ही वाढ लक्षात घेता नुकतीच २०१७ ला पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना 
झाली सर्वच लहान मोठ्या गावांचा विकास झाला जसे उरण , पनवेल, कामोठे , करंजाडे, उलवे, द्रोणागिरी, कळंबोली, खारघर इ. ही सर्व 
गावे पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. 

करंजाडे हे पनवेलपासून केवळ २ कि.मी. अंतरावर आहे. गावठाण व लोकवस्ती पूर्वीप्रमाणेच असून सध्या ८५७ घरे आहेत. आजूबाजूला 
वेगाने नागरीकरण झाल्यामुळे शेती व्यवसाय पूर्वीच बंद पडला. नागरिक विविध व्यवसाय व नोकरीधंद्यामध्ये गुंतलेले दिसतात . नवी मुंबई 
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेनिर्माण कार्य प्रगतीपथावर असल्याने करंजाडे गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. करंजाडेचा विस्तार झपाट्याने 
होत असून अनेक इमारतीचे बांधकाम चालू आहे . करंजाडे हे एक नवीन उपनगर उदयास येत आहे. 

नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार व करंजाडेच्या समग्र विकासाकरिता प्रस्तावित जमिनीची आवश्यकता आहे. सिडकोमार्फत या जमिनीचा 
वापर विकासकामांकरिता करण्यात येणार आहे . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. 


पनवेल , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


जयराम देशपांडे, 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
मेट्रो सेंटर क्र . १, पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION ) , METRO CENTRE 1, PANVEL 


NOTIFICATION 


Whereas , the Government of Maharashtra vide Government Notification , Revenue and Forests 
Department, No. MIS - 11/2014 /C.R . 77 (PART - 2 )/ A - 2 , dated the 11th September 2015 (hereinafter 
referred to as " the said notification ” ) issued in exericse of the powers conferred by the proviso to 
clause (e ) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ), has notified that in relation to acquisition 
of land in respect of a public purpose , as defined in clause (za ) of section 3 of the said Act, in a 
District for an area not exceeding 10,000 Hectors , the Collector of such District shall be deemed 
to be the appropriate Government, for the purposes of the said Act ; 

And whereas , it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government 
in view of the said notification that land more particularly described in Schedule 1 appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said land” ), is needed or likely to be needed for the public 
purpose (hereinafter referred to as " the said public purpose” ), a statement of the nature there of 
is contained in Schedule II appended hereto ; and therefore , it is hereby notified under the 
provisions of sub -section ( 1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed 
for the public purpose ; 

And Whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of 
the proposed land acquisition are contained in Schedule III appended hereto (if there is any 
displacement then state the reasons in the this Schedule ) ; 

And Whereas , the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule IV 
appended hereto ; 

And Whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation 
and resettlement under sub -section ( 1) of section 43 is contained in Schedule V appended hereto . 

Now , therefore , it is informed that as per sub -section ( 4 ) of section 11 of the said Act , no 
person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said 
land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under 
Chapter IV of the said Act are completed : 

Provided that, the Collector may , on the application made by the owner of the said land or 
part there of exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the 
operation of the above provision : 

Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of 
this provision shall not be made up by the Collector . 

It is further declared that according to sub - section (5 ) of section 11 of the said Act, the 
Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed 
by sub -rule (3 ) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rule , 2014 (hereinafter referred as the said Rules); 

And Whereas, under clause (g ) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition ), Metro Centre 1 , Panvel 
Parform the functions of a Collector under the said Act . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २९- सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

Schedule I 


Description of land 
Name of the Village , Karnjade, Taluka Panvel, District - Raigad 
Survey or Gat No. 

Approximate Area (HR ) 
60 

5-17-3 


Sr. No. 


1 


Schedule II 


Statement on the nature of public purpose . 
Name of the project 

: Navi Mumbai Project . 
Description of Project Work 

: Mauje Karnjade, Tal. Panvel 

The Navi Mumbai Project at Panvel, is 

essential for the future development . 
Benefits to the Society 

In view of the increasing urbanization and 
Industrial importance as well as tourism in 
Navi Mumbai the development and 
expansion of the city will be necessary in 

the coming decade . 

Schedule III 
The reasons necessitating the displacement of the affected persons :- No such case . 

Schedule IV 
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA ) : 
A land parcel admeasuring 5-17-3 Ha. of survey No. 60 situated in Mauje Karanjade , Block 
Panvel, Dist. Raigad is proposed for land acqusition for Navi Mumbai Project of CIDCO ; under 
the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acqusition Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 . 

Navi Mumbai was initially created as a twin city to reduce the burden on Mumbai, 
Metropolitian City, has now become an attraction and destination for investors and Business 
growth . Navi Mumbai will soon develop as a smart city under the new Smart City Scheme and 
hence the infrastructure and growth prospectus have reached new heights Panvel town and the 
villages around Panvel will be included in the Smart City and hence will be developed into urban 
centres . These include Asudgaon , Adai, Owe, Bhingari and adjoining regions. The land in these 
villages will be newly acquired and developed under various infrastructures for the Smart City . 

Karanjade is located 2 kms. from panvel town, consisting of 857 households . Due to 
urbanization and development of area around Karanjade ; agriculture and farming activity is now 
a history . The residents are engaged in private jobs , petty shops and business . Karanjade village 
has gained special importance , due to development of Navi Mumbai International Airport by 
CIDCO . Various buildings and residential areas are being developed in Karanjade . 

Schedule V 
Particulars of an Administrator appointed : 
As there is no displacement of any individual. Administrator is not appointed in this case . 


Panvel, 
dated the 19th August 2019 . 


JAYRAM DESHPANDE , 
Deputy Collector (Land Acquisition ), 

Metro Centre 1 , Panvel. 


६ 


वाचावे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९- सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४ /१५६ (२ ), 

दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / सी.आर . १२०/१५ सी, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी-४ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ स.आ .५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील आदेश क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. पतसंस्था/ स.आ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ९ ) व्यवस्थापक , जागृती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. कर्जत , ता. कर्जत , जि . रायगड यांचेकडील दिनांक १० जून २०१९ रोजीचे 
पत्र आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाचेदिनांक ३ एप्रिल २०१ ९ चे सभेतील ठराव क्र . ६ ची खरी नक्कल. 

आदेश 


~ 


क्रमांक जिऊनि / कात -६ / कलम १५६ / जागृती ना.स.पतसं / / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर . आर . शेरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये, जागृती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईस कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) 
निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका -याचे नाव 

( २ ) 


अधिका-याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . दिपक सखाराम जगताप 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ”, व “ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


. 


७ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी . वसुली अधिकारी यांनी वसूल 

केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ 
३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी जागृती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. 
कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे . 

( १४) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याची/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चवसूल करून वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर 
कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशीलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ जून २०१ ९ . 


आर. आर. शेरे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग . 


८ 


वाचावे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ /१५६ (२ ), 

दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२०/१५ स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी-४ / ना.पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था / स.आ.५/ वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील आदेश क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ९ ) व्यवस्थापक , दि पनवेल को - ऑप. अर्बन बँक लि ., ता . पनवेल , जि . रायगड यांचेकडील दिनांक २१ मे २०१ ९ रोजीचे 
पत्र आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाचे दिनांक २५ मार्च २०१९ चे सभेतील ठराव क्र . ७ ची खरी नक्कल. 

आदेश 


. 


क्रमांक जिउनि/ कात-६ /कलम १५६/ मुरली मनोहर नासपतसं./ ८४५/ सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर . आर . शेरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये, दि श्री . मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. महाड, ता . महाड, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील 
अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री 
कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका -याचे नाव 

( २ ) 


अधिका-याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . दिपक विष्णु राऊत 


सरव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी . 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३”, “ अ-४ ”, व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचेकार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक, यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी . वसुली अधिकारी यांनी वसूल 

केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ", 
“ अ -३ ” व “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 
(१० ) वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी श्री मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था 

असा फलक लावता येऊ शकेल . 
(११ ) वसुली अधिका -याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) या कार्यालयात दरमहा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक 
आहे. 

( १४ ) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्त 
इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . 


मर्या. महाड 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक ११ जुलै २०१९ . 


आर. आर . शेरे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


१० 


वाचावे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ /भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ /१५६ (२ ), 

दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२०/१५ स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी-४ / ना.पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था / स.आ-५/ वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , म.रा. पुणे यांचेकडील आदेश क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ९ ) व्यवस्थापक , दि पनवेल को - ऑप. अर्बन बँक लि . ता . पनवेल, जि . रायगड यांचेकडील दिनांक २१ मे २०१ ९ रोजीचे 
पत्र आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाचेदिनांक २५ मार्च २०१ ९ चे सभेतील ठराव क्र . ७ ची खरी नक्कल. 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ / पनवेल अर्बन बँक / | सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर. आर . शेरे , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये, दि पनवेल को - ऑप. अर्बन बँक लि ., पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) 
निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका -याचे नाव 

( २ ) 


अधिका- याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . एन. जे . पाटील 


बँक अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


~ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ”, व “ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक , यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


त्या 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी . वसुली अधिकारी यांनी वसूल 

केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१”, “ अ -२ ” , 
“ अ -३ ” व “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दि पनवेल को - ऑप . अर्बन बँक लि . पनवेल , 
रायगड असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) या कार्यालयात दर महा होणा- या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे . 

( १४) वाचावे क्र . ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याची/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चवसूल करून वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर 
कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . तसेच आदेशात नमूद केले नुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत 
तपशिलवार हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. 


जि . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ जून २०१९ . 


आर . आर . शेरे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) — २ अ 


१२ 


वाचावे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र.ना.पत / डी-४ /पतसंस्था / का.क. 

१५६/०७ , दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक . 
३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्र . प्रशासन / क.४ ९,१५६ / वेतन 

कपाती / का . पद्धती / २००८ , दिनांक १० डिसेंबर २००८ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , यांचेकडील जा.क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता / कब्जाबंदी / २००९ , 

दिनांक २० मार्च २०० ९ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडील जा . क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क./१५६ / ११, दिनांक 

२१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था /सआ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ ९ / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश /८७२/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक . 
( ९ ) चेअरमन, संत जोजेफ को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., यांचेकडील दिनांक १५ मे २०१९ रोजीचे या कार्यालयास ( पुर्ततेसह 
प्राप्त दिनांक ६ जुलै २०१९ ) रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 

आदेश 


ठाणे व 


क्रमांक विसनि / कोकण / वि -५ / कलम १५६ / संत जो.को - ऑप. क्रे.सो. / ३२/ सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आप्पाराव घोलकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोकण विभाग , नवी मुंबई या आदेशाद्वारे संत जोजेफ को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., यांचेकडील वाचले क्र . ९ च्या प्रस्तावास अनुसरून 
थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिका-यांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून 
पालघर या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ , २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ , खालील उप नियम ( ३) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) (९ ) (१० ) ( ११ ) व ( अपसेट प्राईस 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) नियम ( १२ ) (१३ ) ( १५ ) (१७) ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी वाचले क्र . ८ च्या परिपत्रकास अनुसरून संस्थेचे अधिकारी श्री . जॉन अंतोनी फर्नांडीस, श्री . विजय सेबेस्टीयन घोन्सालवीस 
व श्री . विजस विन्सन डिमेलो यांना दिनांक २ जुलै २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत तसेच श्री . स्पेरी डॉमणिक फर्नांडीस, या संस्थेच्या 
कर्मचा-यास प्रथम नियुक्ती असल्याने त्यांना दिनांक २ जुलै २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील 
अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे 
अधिका -यांचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


१ 


२ 


श्री . जॉन अंतोनी फर्नांडीस 
श्री . विजय सेबेस्टीयन घोन्सालवीस 
श्री . विजस विन्सन डिमेलो 
श्री . स्पेरी डॉमणिक फर्नांडीस 


मॅनेजर 
मॅनेजर 
मॅनेजर 
क्लार्क 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


ठाणे व पालघर जिल्हा 
ठाणे व पालघर जिल्हा 
ठाणे व पालघर जिल्हा 
ठाणे व पालघर जिल्हा 


३ 


४ 


अटी. 


- 


(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील नमुद तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 
कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


१३ 


( ३ ) प्रस्तुत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

व्यक्तीची बदली, नियुक्ती किंवा सेवेतुन काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका -यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

( ६ ) वेतन प्रदान अधिनियम, १९ ३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे . परस्पर बँकांशी संपर्क साधून 
वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये . 

( ७ ) या आदेशान्वयेनियुक्त वसुली अधिका-यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेची ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 
येईल . तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्या खालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकूमनामा/ वसुली दाखला यामधील वसुलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्चम्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे. 

( ९) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर वसुली अधिकारी “ संत जोजेफ को - ऑप क्रेडिट 
सोसायटी लि ., " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या 
नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. 

( ११) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून 
घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


" 


करावा . 


( १४) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 

सदरचे आदेश दिनांक २ जुलै २०१९ पासून अंमलात येतील . 


नवी मुंबई, 


. 


दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आप्पाराव घोलकर, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 


१४ 


. 


वाचावे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २) , 

दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.ना. बँका / डी -४ / ना.पत / क. १५६ /प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ /पतसंस्था / का.क . १५६/११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ स.आ.-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ ९/ २०१७ , 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील आदेश क्र . पतसंस्था / स.आ-५/ खर्च/ वसुली 

आदेश / ८७२/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
(८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील आदेश क्र. पतसंस्था/ स.आ -५/ वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ९) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्र . जिउनि /सिंधु/ वि -५ / क . १५६ / अधिकार /सिंधुदुर्ग बँक / २०१ ९ , 

दिनांक २ मे २०१९ सोबतचे सहपत्र -मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. लि ., सिंधुदुर्ग 
यांचेकडील पत्र दिनांक १४ मार्च २०१९ आणि सदर संस्थेची संचालक मंडळ सभा दिनांक १२ मार्च २०१९, ठराव क्र . ११ च्या 
ठरावाची नक्कल. 

आदेश 


क्रमांक विसनि / कोंकण / वि -१ / क. १५६/सिंधुदुर्ग जिमस / २१ / सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए. एल . घोलकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था कोंकण 
विभाग , नवी मुंबई या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., सिंधुदुर्ग या बँकेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ ( वाजवी किंमत 
निश्चित करण्याचे अधिकार वगळून ) नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-यांचे नाव 


अधिका- यांचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . एस . पी . ढोलम 
श्री . एस . एस . घाडी 


२ 


३ 


श्री . जे . व्ही . ठुकरून 


४ 


५ 


तालुका विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 
शाखा व्यवस्थापक , शाखा मिठबाव 
तालुका विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 


श्री . डि . आर . लोकेगांवकर 
श्री . व्ही . एन. डोर्लेकर 
श्री . एस . एम . गवंडी 
श्री . एस . टी . कुडतरकर 
श्री . ए. के . सावंत 
श्री . आर . बी . सावंत 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 


६ 


७ 


८ 


९ 


श्री . ए. एन . प्रभू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 


१५ 


( ३ ) 


( १ ) 

( २ ) 
११ श्री . पी . पी . 

कुडतरकर 
१२ श्री. डि . एस . धुरी 
१३ श्री . एस . एस . परब 
१४ श्री . एस . एच . सरमळकर 
१५ श्री . बी . जी . बागायतकर 
१६ 

श्री . डी . आर. प्रभू आजगावकर 
१७ श्री . व्ही . बी . गोठोस्कर 
१८ श्री . एस . एच. डंबे 
१९ श्री . व्ही . एम. नाईक 
२० श्री . डी . एन . गावडे 
२१ श्री . आर . एन . जाधव 
२२ श्री . डि . आर . गवाणकर 


विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
जिल्हा वसुली अधिकारी 
जिल्हा वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 


त्या 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ”, व “ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे , 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक , यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकूमनामा / वसुली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या 
टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा. 

( ७ ) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच 
आदेशिकेचा खर्चम्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 

( ८ ) उपरोक्त अट क्र . ५ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील. 

(९ ) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेकापरिक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

( ११) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४, २०१ ९/ भाद्र ७-१३ , शके १९ ४१ 
( १३ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( १४) वसुली अधिका- यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे . 

(१५ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . 
सिंधुदुर्ग " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(१६ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १७) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिका-यांने पालन 
करावे. त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून बँकेने वसुली कामकाजाच्या प्रकरणनिहाय नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक 
आहे . 

( १८ ) सन २०१३-१४ पासून आपल्या बँकेच्या वसुली अधिका-यांकडेशिल्लक असलेले वसुली दाखले प्राधान्याने दिनांक ३१ मार्च २०२० पूर्वी 
वसूल करण्यात यावेत . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३० जुलै २०१ ९. 


आप्पाराव घोलकर, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 


. 


१७ 


वाचले : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
( १) मा . सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३( ४ ) . 
( २) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर / प्रशासन / श्रीमहालक्ष्मीमनुष्यबळसेससं / अंतिम आदेश / २०१५, दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ चा 

आदेश . 
( ३) मा . विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि / कोकण/ आस्था-१/ वर्ग-३ / 

कर्म . बदली / ०४ / सन २०१९ , दिनांक ३० मे २०१ ९ चा आदेश . 


दुरूस्ती आदेश 


क्रमांक जिउनिर /प्रशासन / श्रीमहालक्ष्मीमनुष्यबळ सेवाससं / अव. नियुक्ती बदल / सन २०१९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बी. एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी खालील नमूद 

सहकारी 
संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र . २ चे आदेशान्वये श्री . एस . डी . तोडणकर , सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१ ), रत्नागिरी अधीन 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि , वाचले क्र . ३ चे आदेशान्वये, 
नियुक्त अवसायक यांची बदली सहकारी श्रेणी-१ सह. संस्था, गुहागर , ता . गुहागर, जि . रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक 
नेमणूक आदेशात , प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे : 


श्री . 


- 


अनुक्रमांक सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम 

महालक्ष्मी मनुष्यबळ 

श्री . एस . डी . तोडणकर , सहकारी अधिकारी श्री . एच. डी . पळसमकर , सहकारी 
सेवा सहकारी संस्था ( श्रेणी-१ ), रत्नागिरी अधीन सहायक निबंधक , अधिकारी श्रेणी-२ अधीन सहायक 
मर्यादित , रत्नागिरी , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, 

निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी 
ता . जि . रत्नागिरी. ता . जि . रत्नागिरी . 

ता . जि . रत्नागिरी. 
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


रत्नागिरी , 

बी . एस . माळी, 
दिनांक १६ जुलै २०१९. 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले ( १) मा . सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३( ४ ). 

( २ ) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर / प्रशासन / रजिपगारदारसेससंसंघ/ अंतिम आदेश / २०१६, दिनांक १० डिसेंबर २०१५ चा 

आदेश . 
( ३) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि / कोकण/ आस्था-१ / वर्ग-३ / 
कर्म . बदली / ०४ / सन २०१ ९, दिनांक ३० मे २०१ ९ चा आदेश . 

दुरूस्ती आदेश 


क्रमांक जिउनिर/ प्रशासन / रजिफळप्रखवि / अव . नियुक्ती बदल / सन २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी संस्थेचे 
अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र . २ चे आदेशान्वये श्री . एस . डी . तोडणकर , सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१) रत्नागिरी अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि , वाचले क्र . ३ चे आदेशान्वये, नियुक्त 
अवसायक यांची बदली सहकारी श्रेणी-१, सह. संस्था, गुहागर , ता . गुहागर, जि . रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक 
आदेशात, प्रशासकीय कारणास्तव पुढीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे : 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 


OM 


अनुक्रमांक सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम 
रत्नागिरी जिल्हा श्री . एस . डी . तोडणकर , सहकारी अधिकारी श्री . जी . आर. कांबळे , 

श्री . जी . आर. कांबळे , मुख्य लिपीक 
पगारदार सेवक सहकारी ( श्रेणी-१), रत्नागिरी अधीन सहायक निबंधक , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था संघ म ., रत्नागिरी , सहकारी संस्था , रत्नागिरी , 

संस्था , रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी . 
ता . जि . रत्नागिरी. ता . जि . रत्नागिरी. 
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १६ जुलै २०१९ . 


बी . एस . 

माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


वाचले : 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
( १) मा . सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३( ४ ) . 
( २ ) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर/ प्रशासन / मातोश्रीमनुष्यबळसेउससं / अंतिम आदेश / २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ चा 

आदेश . 
( ३) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि / कोकण / आस्था-१ / वर्ग-३ / 
कर्म . बदली/ नि . बदली/ ०४ / सन २०१९, दिनांक ३० मे २०१९ चा आदेश. 

दुरूस्ती आदेश 


~ 


क्रमांक जिउनिर /प्रशासन / मातोश्रीमनुष्यबळसेउससं / अव . नियुक्ती बदल / सन २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार , मी , बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी 
संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र . २ चे आदेशान्वये श्री . एस. डी . तोडणकर , सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -१ ), रत्नागिरी अधीन 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि , वाचले क्र . ३ चे आदेशान्वये, 
नियुक्त अवसायक बदली सहकारी श्रेणी-१ सह . संस्था, गुहागर , ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक 
आदेशात , प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे : 


१ 


मातोश्री मनुष्यबळ 


अनुक्रमांक सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम 

श्री . एस . डी . तोडणकर, सहकारी अधिकारी श्री . एच. डी. पळसमकर, सहकारी 
सेवा उद्योग सहकारी संस्था ( श्रेणी-१ ), रत्नागिरी अधीन सहायक निबंधक , अधिकारी श्रेणी-२ अधीन सहायक 
मर्यादित , रत्नागिरी सहकारी संस्था , रत्नागिरी , 

निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी 
ता . जि . रत्नागिरी. ता . जि . रत्नागिरी . 

ता . जि . रत्नागिरी. 
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १६ जुलै २०१ ९. 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३( ४ ). 

( २ ) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर / प्रशासन /रजिपगारदारसेससंसंघ / अंतिम आदेश / २०१६ , दिनांक १० डिसेंबर २०१५ चा 

आदेश . 
( ३) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि / कोकण/ आस्था -१ / वर्ग-३ / 
कर्म. बदली/ नि . बदली / ०४ / सन २०१ ९, दिनांक ३० मे २०१९ चा आदेश. 

दुरूस्ती आदेश 


क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / रजिपगारदारसेससंसंघ / अव. नियुक्ती बदल / सन २०१९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार, मी, बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी संस्थेचे 
अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र . ( २) चे आदेशान्वये श्री . एस . डी . तोडणकर , सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-१ ), रत्नागिरी अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि , वाचले क्र . (३ ) चे आदेशान्वये, 
नियुक्त अवसायक यांची बदली सहकारी श्रेणी-१ सह . संस्था, गुहागर, ता . गुहागर, जि . रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक 
नेमणूक आदेशात , प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे : 


अनुक्रमांक सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नांव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नांव व पदनाम 
१ रत्नागिरी जिल्हा श्री . अस . डी . तोडणकर सहकारी अधिकारी श्री . जी . आर . कांबळे , 

श्री . जी . आर . कांबळे , मुख्य लिपीक 
पगारदार सेवक सहकारी ( श्रेणी-१), रत्नागिरी अधीन सहायक निबंधक , अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
संस्था , संघ म . रत्नागिरी, सहकारी संस्था, रत्नागिरी, 

रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी . 
ता . जि . रत्नागिरी . 

ता . जि . रत्नागिरी. 
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. 


- 


बी . 


माळी , 


रत्नागिरी , 

एस . 
दिनांक १६ जुलै २०१ ९. 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२( १) (२ ) मधील तरतूद . 

( २) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांचेकडील पत्र क्र . विसनि / कोकण / वि -१ / रत्नागिरी 

कृ.ग्रा.वि.बँक/ अव.बदल/ १८ / २०१५, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ . 
( ३ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा.क्र.जिउनि / कात-५ / अवसा./ रजिकृग्राविबँक / अंतिम आदेश / ३७२८ / सन २०१५ , 

दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील आदेश जा.क्र.जिउनि / कात -५ / अवसा / राजिकृग्राविबँक / अव . बदल / २३८८ / सन २०१६ , 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ . 
( ५ ) शासन आदेश क्र . राजस २०१९ / प्र.क्र . १४३/ ५ - स , दिनांक २७ जून २०१९ . 

आदेश 


. 


. 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / राजिकृग्राविबँक / अव . बदल / ७७५ / सन २०१९. - रायगड जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक 
मर्या., पेण, ता . पेण, जि . रायगड या बँकेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १) (२ ) अन्वये निर्गमीत केलेल्या 
आदेशात अंशतः बदल करण्यात येत असून बँकेचे अवसायक श्री . पी . एम . खोडका , तत्कालीन जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड 
अलिबाग यांचे ऐवजी श्री . गोपाळ मावळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २ जुलै २०१९ रोजी मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


गोपाळ मावळे , 

जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ) AND EXECUTIVE 

MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/L.W.1702 ( 09) /2019.- Whereas, in the view of upcoming Bakri Id there of it is 
considered necessary by me for prevention of the public order and public safety in Brihan Mumbai. 
I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under sub -section ( 1) and ( 2 ) of section 37 read with sub -section (6 ) of 
section 2 and sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do 
hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 12th 
August 2019 to 24-00 hours on 12th August 2019 . 

( 1) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons, unlicensed gun , knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms (violence ). Save for such firearms where licensce has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
( 3 ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(4 ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(5 ) The public utterance of cries, singing of songs , playing of music. 
(6 ) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the pre 

parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , placards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Brihan Mumbai City Police , offend against decency or morality or undermine the 

security of or tend to over -throw the state . 
2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature ofhis duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned 

(a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention this order 

may be imposed , as if this order had not expired . 
5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbaiby affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphone, as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and seal this 9th August, 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ), मुंबई यांजकडून 


- 


वाचावे. ( १) मोटर वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदी . 

( २) मोटर वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ खालील अधिकार प्रदान केलेली शासन गृह विभागाकडील अधिसूचना क्र . 
एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १ ९९ ०, Addendum, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक २३०५ / २०१९.- ज्याअर्थी, राज्यातील ज्या महामार्गावर येण्या -जाण्याच्या दोन्ही मार्गावर दोन मार्गिका आहेत अशा मार्गावर जड / अवजड 
वाहने डाव्या मार्गिके मधून न जाता उजव्या मार्गिकेमधून मार्गक्रमण करून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. नमूद वाहनांनी मार्गिकेची शिस्त 
न पाळल्यामुळे आणि उजवीकडील मार्गिकेतून कमी वेगाने वाहन चालविल्यामुळे हलकी वाहने वेगाने डाव्या मार्गिकेतून मार्गक्रमण करीत आहेत. 
मार्गिकेची शिस्त न पाळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असून त्यामध्ये जीवीतहानीचेप्रमाण वाढलेले आहे, तसेच वाहतूक कोंडीचेही प्रमाण 
जास्त आहे . 

ज्याअर्थी, राज्यातील महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण टाळण्यासाठी जड अवजड वाहनांनी प्रत्येक मार्गाच्या डाव्या मार्गिकेमधून जाणे व 
महामार्गावरील वाहतुकीची कोंडी टाळणे, चालकांनी मार्गिकेच्या शिस्तीचे पालन करणे यासाठी प्रस्तावीत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 
त्यासाठी मोटर वाहन कायद्यातील उपरोक्त अनुक्रमांक १ व २ च्या तरतुदीनुसार अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली 
आहे . 

त्याअर्थी, मी, विनय कारगांवकर , अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याद्वारे शासन अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. 
०५८ ९/ सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९ ० Addendum, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ नुसार मोटर वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम 
११५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून राज्यामध्ये सर्व पोलीस आयुक्तालये व पोलीस अधीक्षक यांचे कार्यक्षेत्रामधील सर्व 
महामार्गावर जड / अवजड वाहनांची वाहतूक प्रत्येक मार्गाच्या डाव्या मार्गिकेमधून मार्गक्रमण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्बंधाबाबतची अधिसूचना 
जारी करीत आहे . 

( १) राज्यातील ज्या महामार्गावर ( राष्ट्रीय महामार्ग/ राज्य महामार्ग / महानगरपालिका अथवा नगरपालिका क्षेत्राअंतर्गत रस्ते ) येण्या 
जाण्याचा दोन्ही मार्गावर दोन मार्गिका आहेत अशा सर्व महामार्गावर व रस्त्यांवर जड / अवजड वाहनांनी मार्गक्रमण करण्यासाठी प्रत्येक 
मार्गाच्या डावीकडील मार्गिका निश्चित ( Earmark) करीत आहे . 

( २) राज्यातील ज्या महामार्गावर व रस्त्यांवर येण्या - जाण्याच्या दोन्ही मार्गावर दोन मार्गिका आहेत अशा महामार्गावर व रस्त्यांवर 
जड / अवजड वाहनांना प्रत्येक मार्गाच्या उजवीकडील मार्गिके मधून ( दुभाजकाच्या बाजूची पाहिली मार्गिका ) सतत ( Continuously ) 
मार्गक्रमण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

( ३ ) राज्यातील ज्या महामार्गावर व रस्त्यांवर येण्या - जाण्याच्या दोन्ही मार्गावर दोन मार्गिका आहेत अशा महामार्गावर व रस्त्यांवर 
जड / अवजड वाहनांना प्रत्येक मार्गाच्या (दिशेने ) वाहतुकीची परिस्थिती पाहून उजव्या मार्गिकेतून ओव्हरटेक करता येईल . अपवादात्मक 
परिस्थितीमध्ये व ओव्हरटेक करण्यासाठी उजवीकडील मार्गिकेमध्ये आल्यावर सदर मार्गिकेमधून सतत मार्गक्रमण करण्यास मनाई करण्यात 
येत आहे . 

( ४ ) राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांचे कार्यक्षेत्रामधील ज्या रस्त्यांवर येण्या -जाण्याच्या दोन्ही मार्गावर दोन पेक्षा 
अधिक मार्गिका आहेत अशा सर्व मार्गावर जड / अवजड वाहनांनी मार्गक्रमण करण्यासाठी प्रत्येक मार्गाच्या सर्वात डावीकडील मार्गिका 
निश्चित ( Earmark ) करीत आहे . 

( ५ ) राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांचे कार्यक्षेत्रामधील ज्या रस्त्यांवर येण्या - जाण्याच्या दोन्ही मार्गावर दोन पेक्षा 
अधिक मार्गिका आहेत अशा मार्गावर जड / अवजड वाहनांना प्रत्येक मार्गाच्या सर्वात उजवीकडील मार्गिकेमधून ( दुभाजकाच्या बाजूची 
पाहिली मार्गिका ) मार्गक्रमण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

( ६) जड / अवजड वाहनांना प्रत्येक मार्गाच्या (दिशेने ) डावीकडील मार्गिकेच्या लगतच्या मार्गिकेतुन वाहतुकीची परिस्थिती पाहून 
ओव्हरटेक करता येईल. 

( ७ ) राज्यातील सर्व महामार्गावर व रस्त्यांवर विहित केलेल्या ठिकाणाव्यतिरीक्त इतर ठिकाणी वाहने थांबविण्यास मनाई करण्यात 
येत आहे . 

( ८ ) यशवंतराव चव्हाण मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्ग व मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४८ या मार्गावर जड / अवजड वाहनांनी 
उजवीकडील मार्गिकेमधून मार्गक्रमण करण्यासाठी मनाई करण्याबाबतची अधिसूचना या कार्यालयाकडून दिनांक १५ जुलै २०१ ९ रोजी 
निर्गमित करण्यात आल्याने या अधिसूचनेमधून नमूद दोन्ही मार्ग वगळण्यात येत आहेत . 

( ९) उक्त निर्बंधातून अत्यावश्यक सेवा वाहने / रुग्णवाहिका / अग्निशमक वाहने / पोलीस व शासकीय वाहने / अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची 
वाहने (व्हिआयपी ) यांना वगळण्यात येत आहे. 

विनय कारगांवकर , 
मुंबई , 

अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ) 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१ ९ . 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP/ RLY/MUMBAI/ PROHIBIT ACTS /2019-16.— Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I, Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me under sub -sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 
(Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following Acts throughout Mumbai Railways Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 22nd August 2019 to 24-00 hours of 5th 
September 2019 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears, bludgeons , unlicensed guns, knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms (violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
( c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missile. 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music. 
(1) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 

preparations , exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine 
the security of or tend to over -throw the State . 


2 . If any person goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shallbe liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. Any assembly, programme public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. , employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed , as if this order had not expired . 
6. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , aswell as publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 19th August 2019 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police , Railways , 

Mumbai . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा /पोल-२ / म.आ./ ४४६ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ 
वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा 
विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी 
भूसंपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचाविरोध आहे. 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे , ता. खेड, येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून 
तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे . 

त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजुच्या 

परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे . 

तसेच जिल्ह्यात दिनांक १२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी बकरी ईद व दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रक्षाबंधन तसेच स्वातंत्र्य दिवस साजरा करण्यात 
येणार आहे. 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता , रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता अपर पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ २३७४३/ २०१९, दिनांक २९ जुलै २०१९ अन्वयेजिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७(१ )(३ ) 
अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी , मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे : 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. 
( ग ) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत : 
( १ ) अंत्ययात्रा 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ जुलै २०१ ९ रोजी दिला. 


- 


दत्तात्रय भडकवाड, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ /भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४६२१ / २०१९.- श्री . एन . एस. काकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांची दिनांक १९ ऑगस्ट २०१ ९ ते ५ सप्टेंबर 
२०१ ९ अशी १८ दिवसांची अर्जित रजा मागिल दिनांक १८ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ ते ८ सप्टेंबर 
२०१९ च्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एन . एस . काकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . एन. एस . काकडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एन. एस. काकडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . डी . खासनीस, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. / ४६०९ /२०१ ९.- श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांची दिनांक २२ जुलै २०१९ ते २६ जुलै 
२०१९ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, यांचारजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड यांजकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक ३१ जुलै २०१ ९. 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ/ ११७०० / १२५ ९/ २०१ ९ -२०२० / सन २०१ ९.- उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गौरी सेवा सहकारी संस्था मर्या., १२४/१३, रूम नं. एम -५ एक्स, इंदिरा नगर सोसा., पार्ले हाऊस, वाशी नाका, 
आर. सी . मार्ग, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम क्र .२४ ) यांच्या कलम ९( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई ( कोकण भवन ), 
दिनांक ३१ जुलै २०१९ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई. 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं ./ (मुं.प.उ.)/ ४ ९ ०९ / २०१९.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १७ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , बजरंग जाधव, उप निबंधक , सहकारी संस्था, पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई याद्वारे पोईसर तृप्ती को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ७५ व ७६, समता नगर, कांदिवली 
( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर) / एचएसजी ( ओएच)/ १३४१ /१९८४-८५ , दिनांक २० ऑक्टोबर , १९ ८४ या संस्थेची 
नोंदणी कायम ठेवून सदर संस्थेमध्ये पोईसर अभिलाषा को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., इमारत क्र . ८५ व ८६, समता नगर , कांदिवली ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम / (डब्ल्यूआर) / एचएसजी ( ओएच) /१३३१/ १९८४-८५ , दिनांक २६ सप्टेंबर, १९ ८४ व समता नगर 
जीवनधारा को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि., इमारत क्र . ४८ व ४९, समता नगर , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ , नोंदणी क्र . बीओएम / 
( डब्ल्यूआर) / एचएसजी( टीसी ) /९ ३०२/ १ ९९ ६-९ ७, दिनांक ३१ मे, १९९ ६ या संस्थाचे एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देत आहे. 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीअन्वये प्राप्त अधिकारानुसार पोईसर अभिलाषा को - ऑप . हौसिंग 
सोसा. लि ., इमारत क्र . ८५ व ८६, समता नगर, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर )/ एचएसजी( ओएच ) / 
१३३१/ १ ९८४-८५, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९ ८४ व समता नगर जीवनधारा को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ४८ व ४ ९, समता नगर , 
कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम /( डब्ल्यूआर) / एचएसजी (टीसी)/ ९ ३०२ /१ ९९ ६-९ ७, दिनांक ३१ मे, १९९ ६ या दोन 
संस्थाचे पोयसर तृप्ती को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., या संस्थेमध्ये एकत्रिकरण झाल्यामुळे, पोईसर अभिलाषा को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., इमारत 
क्र . ८५ व ८६, समता नगर, कांदिवली ( पूर्व) , मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम /( डब्ल्यूआर) / एचएसजी ( ओएच)/ १३३१/ १९८४-८५ , 
दिनांक २६ सप्टेंबर, १९ ८४ व समता नगर जीवनधारा को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ४८ व ४९, समता नगर, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई 
४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम /( डब्ल्यूआर)/ एचएसजी (टीसी)/ ९ ३०२/ १ ९९ ६-९ ७, दिनांक ३१ मे १९९ ६ या दोन संस्थाची नोंदणी रद्द करत 
आहे . 

( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५ व कलम ३७ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार या संस्थेचे नांव पोयसर तृप्ती 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, पत्ता : इमारत क्र . ७५ व ७६ , समता नगर , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ ऐवजी सिंधुदुर्ग को - ऑप . 
हौसिंग सोसा. लि . इमारत क्र . १, विंग ए-२, समता नगर, कांदिवली ( पूर्व) , मुंबई ४०० १०१ असा बदल करण्यास मान्यता देत आहे. संस्थेचा 
नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर )/ एचएसजी( ओएच) / १३४१/ १९८४-८५ , दिनांक २० ऑक्टोबर , १९ ८४ कायम राहील. 

( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार संस्थेच्या दिनांक १३ जानेवारी, २०१९ रोजी 
झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यांत आलेल्या उपविधी दुरुस्तीची नोंदणी करत आहे. 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ४ 


२६ 


उपविधी क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
अनुक्रमांक 

दुरुस्तीनंतरची उपविधीची शब्द योजना शेरा 
१ . १ ते ७ व ९ ते १७५ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्र . ४ नुसार 
परिशिष्टे १ ते २७ 
२ . उपविधी क्र .८ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्र . ४ नुसार 
सदरचे आदेश आज दिनांक २५ जुलै , २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 


बजरंग जाधव, 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, पश्चिम उपनगरे 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्र . मुंमं / उपनि / ससं./(मुं.प.उ.)/ ४ ९०८ / २०१९.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६१ चा नियम १६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , बजरंग जाधव, उप निबंधक , सहकारी संस्था, पश्चिम उपनगरे , मुंबई 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई याद्वारे समता नगर साईप्रसाद को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ५४, ५५, ५६, ५७, समता नगर, 
कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर) / एचएसजी ( ओएच )/ ७३४८ / १९९ २-९ ३, दिनांक १६ एप्रिल १९९ ३ या 
संस्थेची नोंदणी कायम ठेऊन सदर संस्थेमध्ये समता नगर साईछाया को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., इमारत क्र . ५२, ५३, समता नगर , 
कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर) / एचएसजी ( ओएच) / ७५५५ /१ ९९ ३-९ ४, दिनांक १६ ऑगस्ट १९९ ३ व 
पोईसर नीलकमल को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ५० व ५१, समता नगर , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम / 
( डब्ल्यूआर)/ एचएसजी( ओएच) / ४५४८ / १९ ८ ९-९०, दिनांक ३१ जुलै, १९ ८९ या संस्थाचे एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देत आहे. 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीअन्वये प्राप्त अधिकारानुसार समतानगर साईछाया को - ऑप . 
हौसिंग सोसा . लि ., इमारत क्र . ५२, ५३, समता नगर , कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम/ ( डब्ल्यूआर )/ एचएसजी 
( ओएच) / ७५५५/ १९९ ३-९ ४, दिनांक १६ ऑगस्ट, १ ९९ ३ व पोईसर नीलकमल को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ५० व ५१, समता नगर, 
कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ , नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर)/ एचएसजी ( ओएच) / ४५४८/ १९ ८९- ९०, दिनांक ३१ जुलै १९ ८ ९ या दोन 
संस्थाचे समता नगर साईप्रसाद को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., या संस्थेमध्ये एकत्रिकरण झाल्यामुळे, समता नगर साईछाया को - ऑप. हौसिंग सोसा. 
लि ., इमारत क्र . ५२ व ५३, समता नगर, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१, नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर )/ एचएसजी ( ओएच) / ७५५५ / 
१ ९९ ३- ९ ४ , दिनांक १६ ऑगस्ट १९९ ३ व पोईसर नीलकमल को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . ५० व ५१, समता नगर , कांदिवली ( पूर्व), 
मुंबई ४०० १०१ , नोंदणी क्र . बीओएम / (डब्ल्यूआर)/ एचएसजी ( ओएच)/ ४५४८ /१९ ८ ९-९०, दिनांक ३१ जुलै १९ ८ ९ या दोन संस्थाची नोंदणी रद्द 
करत आहे . 

( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५ व कलम ३७ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार समतानगर साईप्रसाद को - ऑप. 
हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेचे नाव समता नगर साईप्रसाद ऐवजी रायगड को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., इमारत क्र . १, विंग ए -१ , समता नगर , 
कांदिवली ( पूर्व), मुंबई ४०० १०१ असा बदल करण्यास मान्यता देत आहे. संस्थेचा नोंदणी क्र . बीओएम / ( डब्ल्यूआर) /एचएसजी( ओएच) / 
७३४८ / १ ९९ २ - ९ ३, दिनांक १६ एप्रिल १९९ ३ कायम राहील . 

( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार संस्थेच्या दिनांक १३ जानेवारी, २०१ ९ रोजी 
झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यांत आलेल्या उपविधी दुरुस्तीची नोंदणी करत आहे . 
अनुक्रमांक उपविधी क्र . 

दुरुस्तीनंतरची उपविधीची शब्द योजना शेरा 
१ ते ७ व ९ ते १७५ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्र . ४ नुसार 
परिशिष्ठे १ ते २७ 
उपविधी क्र .८ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्र . ४ नुसार 
सदरचे आदेश आज दिनांक २५ जुलै , २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 


१ . 


२ . 


बजरंग जाधव , 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पश्चिम उपनगरे 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी )/ ११२८ / ४१७७/ २०१९ -२० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दिक्षिता अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सब प्लॉट नं . ३ , सव्हें 
नं . १०/०, विचुंबे , ता . पनवेल , जिल्हा रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ४१७७ / २०१ ९-२० / सन २०१९ , 
दिनांक २० जून २०१९ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा २४ ) च्या कलम ९( १) आणि कलम १५४( ब )( २ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


पनवेल , 


दिनांक २० जून २०१ ९ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ४१५ ९ /९ ७१/ २०१९-२० / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी सिटी ( टाईप-इ ) बि . नं . ५ + ६ + ७ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
सर्वेनं . ८८/०२, ८ ९ / ७ए, ८ ९ / ७ बी , विहिघर, ता . पनवेल , जिल्हा रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ४१५९ / 
२०१९ -२० / सन २०१९, दिनांक २२ मे २०१ ९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) च्या कलम ९( १ ) 

आणि कलम १५४ ( ब)( २) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

असे करण्यात आले आहे . 


“ 


संस्था " 


पनवेल , 
दिनांक २२ मे २०१ ९ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल, ता . पनवेल . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ४१८० / ११४० / २०१ ९-२० / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , निलाचल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १९ , हिस्सा नं . अ( ३)( १), 
प्लॉट नं . १,२,३, ४ व ५ पाली देवद, सुकापूर , ता . पनवेल, जिल्हा रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी ) / ४१८० / 
२०१ ९-२० / सन २०१ ९, दिनांक २१ जून २०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा २४ ) च्या कलम ९( १) 

आणि कलम १५४( ब )( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 


दिनांक २१ जून २०१९ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू / पी / एचएसजी/( टीसी)/१५९०३/१९ -२०/ सन २०१९/ १०४८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी-विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राजेंद्र झवेरी रेसीडेन्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . १५८ , सीटीएस नं . ६२९ - अॅण्ड 
६२९- बी , ( जुना सिटीएस नं . ६२९, ६२९ / १ ते ११ ) व्हिलेज पहाडी, गोरेगाव, जवाहर नगर, गोरेगाव ( प.), मुंबई ४०० १०४ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . क्र . २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक २४ जून २०१ ९ . 


डॉ . महेश साळुकेपाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - डी / एचएसजी/( टीसी )/ ९६६० /०५१८ /१९ -२०/ सन २०१९. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , डी-विभाग, मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री जयंत गणेश कृपा को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.एस. नं . ५४२, ऑफ गिरगांव विभाग , 
सदाशिव क्रॉस लेन , गिरगांव, मुंबई ४०० ००४ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २७ जून २०१ ९. 


डॉ . एस . टी . कोठावळे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डी -विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी /(टीसी )/ ४१९ ० / २०१९ -२०२० / ३७४ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी आंगण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., बोपेले, नेरळ , सर्व्हे नं . ५६, हिस्सा 
नं . १९, प्लॉट नं . १९ , एकूण क्षेत्र २९ ८ चौ . मी., ता . कर्जत , जि . रायगड. 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


कर्जत , 


दिनांक ५ जुलै २०१ ९ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक एमयुएम-२/ डब्ल्यु एल / एचएसजी/ टीसी / ११०३४/ २०१ ९ -२० / सन २०१ ९. - उप निबंधक सहकारी संस्था, एल विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे. की , ब्राऊनी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सेक्टर आर-१२ / ६, सिटीएस नं . २५ ( पार्ट ), २६ ओ 
( पार्ट ), ५० ओ ( पार्ट ), ५० ( अ)( पार्ट ), व्हीलेज चांदीवली, नाहर अमरीत शक्ती, चांदवली फार्म रोड, चांदीवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० 
०७२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

शिरीष सपकाळ, 
दिनांक २१ मे २०१ ९ . 

उप निबंधक, 

सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक एमयुएम-२/ डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी/ ११०३३ / २०१९ -२०/ सन २०१९. - उप निबंधक सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे . की , युवान को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सेक्टर आर -१२ बी / २, सिटीएस नं .२६ अ (पार्ट ), आणि 
५० ( पार्ट ), व्हीलेज चांदीवली , नाहर अमरीत शक्ती , चांदवली फार्म रोड, चांदीवली, अंधेरी ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०७२ , ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


- 


- 


मुंबई, 

शिरीष सपकाळ , 
दिनांक २१ मे २०१ ९ . 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, एल-विभाग , मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक एमयुएम-२ / डब्ल्यु एल /एचएसजी/ टीसी /११०८६/ २०१९-२० / सन २०१ ९. - उप निबंधक सहकारी संस्था , एल-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे. की , क्रिसेंट सॉलिटेअर को - ऑप - हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ७५५- बी, ७५५- बी / १, व्हीलेज मोहिली, अंधेरी 
कुर्ला रोड, न्यु एम. टी . एन . एल . रोड, टी -२ इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जवळ , साकीनाका, अंधेरी ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


~ 


. 


शिरीष सपकाळ, 


मुंबई , 
दिनांक २९ मे २०१ ९ . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एल-विभाग , मुंबई . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 


. 


अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/टे.सी.६/ सन २०१९ . - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र साईधाम एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., इमारत 
क्रमांक ८ , शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, महाराष्ट्र नगर , मानखुर्द ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८८ या नावाने दिली असून, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ 
टि.सी./ १२९९ ६/ सन २०१९, दिनांक ४ जून , २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ४ जून २०१ ९ . 


रविंद्र ईटकर , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा.,मुंबई. 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस /कार्यासन -१/ टे.सी .६ / सन २०१९ . - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र मेरीडिया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस नं . १०६ , 
१०६/१ ते ५, १०७, १०७/१ ते ९ , १०८ , १० ९ ( पार्ट ), ११० ( पार्ट ), १११ ( पार्ट ), १११/१ ते ७० , ७७, ८० ते १३२ आणि ११२ ( पार्ट ), 
व्हिलेज कुर्ला, प्रभाकर केळुस्कर मार्ग, मॅच फॅक्टरी लेन , कुर्ला (प.), मुंबई ४०० ०७० या नावाने दिले असून , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र २४ ) यांचा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम / एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ 
टि . सी./ १३००० / सन २०१ ९, दिनांक १० जून २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १० जून २०१९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा.,मुंबई . 


. 


~ 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस /कार्यासन-१/ टे.सी.६ / सन २०१ ९. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र साई रिद्धी कमर्शियल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस 
नं . १८४ / सी ( पार्ट), कंपोझिट इमारत क्रमांक २, अपो. साई सिद्धी टॉवर , लक्ष्मीनगर , अंधेरी- घाटकोपर लिंक रोड, घाटकोपर (पुर्व), 
मुंबई ४०० ०७५ या नावाने दिले असून, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक . एम.यु.एम / एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टि . सी ./ १२ ९९ ८ / सन २०१९, दिनांक ७ जून , २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


मुंबई, 
दिनांक ७ जून २०१ ९ . 


रविंद्र ईटकर , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा .,मुंबई. 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१ ९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी.६ / सन २०१९. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र रोसवाल्ट हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , सीटीएस 
नं . २७ ९, २७९ / १ ते १७, २८० , २८०/१ ते १६, २८१, २८१/१ ते २ आणि २८२, देवनार व्हिलेज , रायकर चेंबर्स मागे, शिंगाडीया कंपनी 
समोर , गोवंडी, मुंबई ४०० ०८८ या नावाने दिली असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महा. 
२४ ) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम / एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टि . सी./ १३००२/ सन २०१९, दिनांक २१ जून , २०१ ९ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


~ 


मुंबई , 
दिनांक २१ जून २०१ ९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड, 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा.,मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र / २२७/ २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , कल्पतरू हाईटस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं १०० /१/ १/ ड,१०० / १/ २/ ए,१६३ / २ फिलीया हॉस्पीटलसमोर, वृंदावन पार्क, 
टेंभोडे रोड, पालघर (प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक - पी.एल.आर /( पी.एल.आर )/एच.एस.जी ./ (टि.सी) / ७११/ २०१ ९-२०२० / सन २०१९ 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांचे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १५ जून २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २२६ / २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , सुप्रिम पॉईंट , फेज -१ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं ६० / २/ अ, ६० / २/ ब, ६० /२ / क, ६०/४ आणि ६२/१ नवली , 
पालघर ( पूर्व), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक - पी.एल.आर / ( पी.एल.आर)/एच.एस.जी./ (टि.सी )/ ७१०/ २०१९-२०२० / सन २०१९ ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यांत आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १५ जून २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पालघर . 


३२ 


३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २१२ / २०१ ९ . - सहायक निबंधक सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , कोसमाई कुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं ७/१/१२/१३/१५, प्लॉट नं , ३, गांव उबंरपाडा , नंदाडे, सफाळे (पुर्व) , 
ता., जि . पालघर नोंदणी क्रमांक -पी.एल.आर / ( पी.एल.आर) /एच.एस.जी./(टि.सी) / ७० ९ / २०१९ -२०२० / सन २०१९. ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदवण्यांत आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १० जून २०१९ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र /१८४ / २०१ ९. - सहायक निबंधक सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , न्यु सरगम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. गट नं . १०५, १०६, १०७, वारांगडे, बोईसर, ता ., जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./( टि.ओ.)/१२/ २०१९ -२०२० / सन २०१९. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 

अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण 
संस्था " करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १ जून २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 
क्रमांक सनिकु / अ /नोंदणी/ निर्मिती वेदांत सह.गृह ./ ७०५ / सन २०१९. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , निर्मिती वेदांत 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. कुडाळ, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / एचएसजी/टिसी/ ५४५/ २०१९, 
दिनांक २८ मे २०१ ९ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) ५ (ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


कुडाळ , 
दिनांक २८ मे २०१ ९ . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कुडाळ . 


३३ 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले . 

(१ ) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४ ९ ३/ ११६२ /सीआर-४७ / १५ - सी -१, दिनांक 

७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . जा . क्र . सनिर / प्रशा-१ /रत्नदीप पॅलेस / सह.सं./ अवसायन अंतिम आदेश / १८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) संस्था सभासद यांचेकडील संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव . 
( ४ ) संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त . 
(५ ) अवसायक, रत्नदीप पॅलेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., थिबा पॅलेस रोड, ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे 

अवसायनातील संस्थेचे पुनरुज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचा प्रस्ताव. 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ . 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . अवसायक / प्रशा-१/ अव. संस्था/रत्नदीप पॅलेस सह. संस्था / पुनरुज्जीवनबाबत / / सन 
२०१९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९. 

आदेश 
क्रमांक अवसायक / प्रशा-१ / अव.संस्था/रत्नदीप पॅलेस सह . गृह. संस्था / पुनरुज्जीवनाबाबत / २१६५८ / सन २०१९ . - मी , एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १८ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार रत्नदीप पॅलेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित थिबा पॅलेस रोड, ता . जि . रत्नागिरी , 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/टीसी/ ९ २३/ २००४-०५ / सन २००५ , दिनांक ५ मे २००५ या संस्थेच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१ ९ रोजीच्या पुनर्रचनेबाबत आदेशाचा मसुदा जसाच्या तसा कायम करीत आहे. 

सदरच्या आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ मार्च २०१ ९ रोजी दिला असे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ मार्च २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , 

रत्नागिरी . 


सहकारी संस्था , 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


वाचले .. ( १) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४ ९ ३ / ११६२/ सीआर -४७ / १५ - सी -१, दिनांक 

७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . जा . क्र . सनिर / प्रशा-१/ मैत्र सह.सं./ अवसायन अंतिम आदेश / १८ , दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) संस्था सभासद यांचेकडील संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव. 
( ४ ) संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त . 
( ५ ) अवसायक , मैत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , पडवेवाडी , ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे अवसायनातील 

संस्थेचे पुनरुज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचा प्रस्ताव. 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९. 
( ७) या कार्यालयाकडील जा . क्र . अवसायक / प्रशा-१/ अव. संस्था/ मैत्र सह.गृह.संस्था / पुनरुज्जीवनबाबत / / सन 
२०१ ९, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९. 

आदेश 
क्रमांक अवसायक / प्रशा-१/ अव.संस्था / मैत्र सह. गृह . संस्था/ पुनरुज्जीवनाबाबत / २१७१७/ सन २०१ ९. - मी , एस. डी . तोडणकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 

चे नियम १८ ( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मैत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, पडवेवाडी, ता . जि.रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी / 
( आरटीजी) / एचएसजी / टीसी/ २०२३ / २०१२ / दिनांक ७ जून २०१३ या संस्थेच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या पुनर्रचनेबाबत आदेशाचा 
मसुदा जसाच्या तसा कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च २०१ ९ रोजी दिला असे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २८ मार्च २०१९ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ५ 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 


क्रमांक सनिकु / अ/ नोंदणी / साईधाम सह.गृह./ ७१३ / सन २०१९. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , साईधाम सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . कुडाळ , ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडिएल / एचएसजी/टिसी/ ५४६ / २०१९, दिनांक ३१ 
मे २०१९ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) ५ ( ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


डी . एस . खताळ , 


सहायक निबंधक , 


कुडाळ , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 


सहकारी संस्था , कुडाळ . 


वाचले.. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४ ९ ३/ ११६२/ सीआर-४७/ १५- सी -१ , 

दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 
( २) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . जा.क्र . सनिर / प्रशा-१ /शिवगंगा / सह.गृह.संस्था / सह. सं ./ अवसायन अंतिम आदेश / १८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
(३ ) संस्था सभासद यांचेकडील संस्था पुर्नज्जीवन करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव. 
( ४ ) संस्था पुर्नज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त . 
( ५ ) अवसायक , शिवगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. साळवी स्टॉप, ता., जि . रत्नागिरी या संस्थेचे अवसायनातील 

संस्थेचे पुर्नज्जीवन करणेबाबतचा, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचा प्रस्ताव . 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १९ . 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . अवसायक / प्रशा-१/ अव. संस्था/शिवगंगा / सह . गृह. संस्था/ पुनरूज्जीवन बाबत /९ ४२८ / 

सन २०१ ९ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक अवसायक / प्रशा-१ / अव. संस्था/शिवगंगा/ सह.गृह.संस्था / पुनरूज्जीवनबाबत / २१६६५ / सन २०१९. - मी , एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १९ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९६१ चे नियम १८( १) अनव्ये प्राप्त अधिकारानुसार शिवगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. साळवीस्टॉप, ता., जि.रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक 
आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/टीसी /१९ ७३ / २०११-१२ / सन २०१२ , दिनांक ४ जानेवारी २०१४ या संस्थेच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजीच्या पुनर्रचनेबाबत आदेशाचा मसुदा जसाच्या तसा कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश मी , माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ ९ मार्च २०१९ रोजी दिला असे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ मार्च २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


- 


वाचले. ( १) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४ ९ ३/ ११६२ /सीआर-४७/ १५ - सी -१, दिनांक 

७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 
( २) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . जा.क्र . सनिर / प्रशा -१/ मे. पूजा/ सह.गृह.सं./ अवसायन अंती . आदेश /१८, दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) संस्था सभासद यांचेकडील संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव . 
( ४ ) संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त. 
( ५ ) अवसायक , मे . पूजा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , एम.आय.डी.सी. ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे अवसायनातील 

संस्थेचे पुनरुज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीचा प्रस्ताव. 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १९ . 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . अवसायक / प्रशा-१ / अव. संस्था/ मे . पूजा सह.गृह.संस्था/ पुनरुज्जीवनबाबत / / सन 
२०१९ , दिनांक ११ मार्च २०१९ . 

आदेश 
क्रमांक अवसायक / प्रशा-१ / अव.संस्था/ मे. पूजा सह. गृह . संस्था/ पुनरुज्जीवनाबाबत / / सन २०१९. - मी , एस . डी . तोडणकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १९ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम १८(१ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मे . पूजा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, एम.आय.डी.सी. ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक 
आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/ टीसी/ ९ ५४ / सन २००६, दिनांक ६ मे २००६ या संस्थेच्या दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीच्या पुनर्रचनेबाबत 
आदेशाचा मसुदा जसाच्या तसा कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ रोजी दिला असे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९. 


एस . डी . तोडणकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी /(टीसी) ३२६४/ सन २०१ ९.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, मैत्री अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , रविंद्रनगर कारवांची वाडी, ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी /(टीसी) ३२६४ / 
२०१८-१९ / सन-२०१९. संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १६ मार्च २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी /(टीसी) ३२६३/ सन २०१ ९.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , लंबोदर संकुल सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, आय.टी.आय.रोड, शिवाजीनगर, ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी /(टीसी ) ३२६३ / 
२०१८-१९ / सन २०१९ . संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " आहे. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १६ मार्च २०१ ९ 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ६ 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ /भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी(टीसी)/ ४२१७/ २०१९ -२०२० / ३८१/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई शोभा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे नेरळ , साई सनमान हॉटेल जवळ , सर्व्हे . 
नं . ४२६ / ०९, प्लॉट नं . ९ एकूण क्षेत्र ३३६ चौ.मी., ता . कर्जत , जि . रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ 
चा २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक ८ जुलै २०१९ . 

सहकारी संस्था, कर्जत . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी(टीसी)/ २०१९ -२०२० / ३६५ / ४१८ ९/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , माय नेस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे नेरळ, सर्वे . नं . ४४२, प्लॉट नं . १४ , 
नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकार संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


दिनांक २ जुलै २०१९ . 


~ 


. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी(टीसी )/ २०१९ -२०२० / ३६३/ ४१८८ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रॉयल रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे धामोते . सर्व्हे . नं . १०२, प्लॉट 
नं . १, नेरळ, ता . कर्जत , जि . रायगड . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकार संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ जुलै २०१९ . 

सहकारी संस्था , कर्जत . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी(टीसी) / २०१९ -२०२० / ३५३ / ४१८७/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि.रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राजलक्ष्मी टाऊनशिप सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे भिसेगाव , सर्व्हे. नं . २९,२८,२७,२६, 
२४ अ व २४ क , एकूण क्षेत्र ९ ६८० चौ. मी., ता . कर्जत , जि . रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा 
२४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ 
मधील नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक २७ जून २०१ ९. 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कर्जत. 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३४ / २०१९ -२०२० / ४१८६/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , तुलशी आश्रय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पाषाणे सर्व्हे. नं . १६४ हिस्सा नं . 
के -३, मौजे पाषाणे , ता . कर्जत , जि . रायगड . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९ ( १) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


२ 


कर्जत , 
दिनांक १४ जून २०१९ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी /( टीसी ) ४१३३ / २०१८-२०१९ / २५१/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत 
जि.रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आशियाना अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे . नं . ३५० प्लॉट नं . ४, मौजे 
नेरळ ता . कर्जत जि . रायगड. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० (१९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १० ( १) आणि तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक मे २०१ ९ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी /एचएसजी/ (टीसी) / २०१८-२०१९ / ४१८३ / ३२२/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत 
जि.रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , मुन अर्पाटमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरळ . सर्व्ह.नं .४ अ हिस्सा नं . १ अ ४/१, 
भु . मा.नं ३५३ प्लॉट क्रमांक . ८ क्षेत्र ३३९ चौ.मी.मौजे नेरळ, ता.कर्जत जि.रायगड. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
(१९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक ६ जून २०१ ९. 


कुमार चव्हाण , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /केजेटी / एचएसजी/(टीसी )/ २०१९ -२०२० / ३२४ / ४१८४ / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सनराईस पार्कविले अॅनेक्स ए व बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे बोपेले . 
सर्व्ह.नं .२२, हिस्सा नं . ३/ ड /१, मंगल हजारे कार्यालयजवळ, व्हिलेज बोपेले, नेरळ (पूर्व) ता. कर्जत जि . रायगड. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


ܙܐ 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक ७ जून २०१९ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३ , शके १ ९ ४१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टीसी)/ २०१ ९ -२०२० / ४१८५ / सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुयश सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे नेरळ, सर्वे . नं . १६३-१ब, १६४-१अ/ १, 
१६४-२ + ३/ १ पैकी, नवीन सर्वे नं . ४२६, प्लॉट नं . १७, ५०४ चौ. मी . नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था , महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० व नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक १३ जून २०१ ९ 

सहकारी संस्था , कर्जत . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /(टीसी ) ४२१६ / २०१९ -२०२० / ३८२/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि . रायगड याव्दारे अधिसूचित करीत आहे की , दिव्य ज्योती अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे मुद्रे, सर्व्हे . नं . १० /१/ अ , 
भुखंड क्रमांक १० एकूण क्षेत्र २७७ चौ . मी ., ता . कर्जत , जि . रायगड. ही संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ जुलै २०१ ९ 

सहकारी संस्था , 

कर्जत . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी/ (टिसी) / ३१७३२ / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९.- पवन प्लाझा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सिटीएस 
नं . १४७१ मध्ये, यु. नं . १८६ व १८७, शिट नं . ८५, बॅरेक नं . १७३ जवळ, उल्हासनगर -१, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे. 


. 


दिपक खांडेकर , 
कल्याण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १३ मे २०१ ९ . 

सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी/ (टिसी) / ३१७३३ / २०१ ९-२०२० / सन २०१ ९.- औदुंबरपॅलेस को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., बॅरेक 
नं . १४१८, रुम नं . ३,४,५, सिटीएस नं . २०६०२ ते २०६०४, शिट नं . २० , उल्हासनगर -४ , ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वेय नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


कल्याण, 
दिनांक ३० मे २०१ ९ . 


दिपक खांडेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी /(टिसी)/ ३१७३५ / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९.- श्री साई प्रसन्ना को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., ब्लॉक 
नं . ए - ३६३, रुम नं . ७२५ आणि ७२६, सिटीएस नं . २२६६ ९, शिट नं . ४८ , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान जवळ , नागसेन नगर , 
उल्हासनगर-४ , ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६९ ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 


कल्याण, 


दिनांक १ ९ जुन २०१ ९ . 


दिपक खांडेकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर/ एचएसजी /(टिसी)/ ३१७२९/ २०१ ९ -२०२० / सन २०१ ९.- माँ देवी अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सिटीएस नं . ९ ००१, विभाग ई १/५ , सर्व्हे नं . १७४ पैकी, शिट नं . ५ ९, शांतीनगर , शांतीग्राम विद्यामंदीरच्या विरुद्ध, उल्हासनगर -३, ता . उल्हासनगर , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 


कल्याण , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ . 


दिपक खांडेकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी/(टिसी)/ ३१७३० / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९.- महेक रेसिडेन्सी अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., बी . 
के . नं . १३४६, रुम नं . २, ३, ४ आणि ५, शिट नं . १४ , सेक्शन-३२, उल्हासनगर -४ , ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


. 


उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


कल्याण, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ . 


दिपक खांडेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


४० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१ ९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र / २५८ / २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , युनिक रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . १२९ , हिस्सा नं . ३ सी आणि सर्व्हे नं . ८५/४, युनिक रेसिडन्सी, माहिम रोड , 
पालघर ( प. ), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर /( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी /( टी.सी) / ७१६/ २०१९ -२०२० / सन २०१९ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक - २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक २८ जून २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २१२/ २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , कोसमाई कुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . ७/१/१२ व १३/१/५, प्लॉट नं .३ , गांव उबंरपाडा, नंदाडे, सफाळे ( पूर्व), ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / (एच.एल.आर.)/( एच.एस.जी /(टी.सी )/ ७०९ / २०१९-२०२० / सन २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १० जून २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र/ २३१ / २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , गुंडेचा वुडस गुलमोहोर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. गट नं. १४५, प्लॉट नं . १ ग्रुप ग्रामपंचायत नंडोरे, देवखोप, पालघर (पूर्व), ता. जि . 
पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / (पी.एल.आर.)/ ( एच.एस.जी/ (टी.सी) / ७१५ / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून , उप वर्गीकरण " भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १७ जून २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र/ २२९ / २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , गुंडेचा वुडस पाईन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १४५, प्लॉट नं . २, ग्रुप ग्रामपंचायत नंडोरे , देवखोप, पालघर ( पूर्व), ता . जि . 
पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर /(पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ ( टी.सी)/ ७१३ / २०१ ९-२०२० / सन २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १७ जून २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २३० / २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , गुंडेचा वुडस फर्न सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १४५, प्लॉट नं . ९, ग्रुप ग्रामपंचायत नंडोरे, देवखोप, पालघर ( पूर्व), ता . जि . 
पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ (पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ ( टी.सी) / ७१४ / २०१९ -२०२० / सन २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे. 


. 


पालघर , 
दिनांक १७ जून २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे 

तालुका, 

ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टी.एन.ए./(टी.एन.ए.) / एचएसजी/(टिसी)/ २४१८२/ २०१२-२०१३/ ८४३ / सन २०१२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे 
तालुका, ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , मान क्लासिक टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा. लि ., जुना सर्वे नं . ३०१, नवीन सर्वे नं . 
१८२, हिस्सा नं . १ ( पार्ट ), नवघर , भाईंदर ( पूर्व), ता . जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


ठाणे , 
दिनांक ५ जुलै २०१२ . 


डॉ. महेश ना . साळुकेपाटील, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ७ अ 


४२ 


ठाणे यांजकडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४ , २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे 

तालुका, 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए.) / एचएसजी/ (टिसी)/ २४१८३ / २०१२-२०१३ / ९ ४६ / सन २०१२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 

तालुका , 
ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , वेंकटेश पुजा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा. लि ., नवीन सर्वे नं . २१२, ३७७, हिस्सा नं. १ ते ७ , 

हिस्सा 
नं . ३ ( पी ), बालाजी कॉम्प्लेक्स , फ्लाय ओव्हर ब्रिजजवळ , १५० फिट रोड , भाईंदर ( पश्चिम ), ता . जि . ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२ )( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


संस्था " असून 


ठाणे . 


डॉ . महेश ना . साळुकेपाटील , 
ठाणे , 

उप निबंधक, 
दिनांक १० जुलै २०१२ . 

सहकारी संस्था , 

ठाणे 

तालुका , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टी.एन.ए ./(टी.एन.ए.) / एचएसजी/ (टिसी)/ २४१८५ / २०१२-२०१३ / ९ ७४ / सन २०१२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे 
तालुका, ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , पारिजात रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा. लि ., जुना सर्वे नं . ७ ९, नवीन सर्वे नं . ३, 
हिस्सा नं . ८ , गोडदेव गावाच्या मागे, शेवंते चाळीजवळ , काशीनगर , भाईंदर ( पूर्व), ता . जि . ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२ ) 
( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


ठाणे , 


डॉ . महेश ना . साळुकेपाटील, 

उप निबंधक, 
दिनांक ११ जुलै २०१२. 

सहकारी संस्था, ठाणे तालुका, ठाणे. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टी.एन.ए ./ (टी.एन.ए .)/ एचएसजी / (टिसी) / २४१८६ / २०१२-२०१३ / १००८ / सन २०१२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका, ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , रश्मी हेतल फेज-II, बिल्डिंग नं . आय को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा. लि ., जुना सर्वे नं . ४०४ , 
नवीन सर्वे नं. १७६, हिस्सा नं. २ व ८, व्हिलेज- नवघर, मिरा रोड ( पूर्व), ता.जि.ठाणे ४०१ १०७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहकारी संस्था , 


ठाणे यांजकडून 


डॉ . महेश ना . साळुकेपाटील , 
ठाणे , 

उप निबंधक , 
दिनांक १७ जुलै २०१२ . 

ठाणे तालुका, ठाणे . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 

तालुका, 
क्रमांक टी.एन.ए./ (टी.एन.ए.)/ एचएसजी /(टिसी) / २४१८७/ २०१२-२०१३/ १०० ९ / सन २०१२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे 
तालुका, ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , रश्मी हेतल फेज-II , बिल्डिंग नं . जे व के को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसा . लि ., जुना 

सर्वे नं . 
४०४ , नवीन सर्वे नं . १७६ , हिस्सा नं . २ व ८ , व्हिलेज -नवघर , मिरा रोड ( पूर्व), ता.जि.ठाणे ४०१ १०७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


ठाणे , 
दिनांक १७ जुलै २०१२ . 


डॉ . महेश ना . साळुकेपाटील , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे. 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ४१५८ /९ ६९ / २०१ ९-२० / सन २०१९. – सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी सिटी ( टाईप-इ ) बि . नं . ४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्हें 
नं . ८८/०२, ८ ९/ ७ए, ८ ९/ ७ बी , विहिघर , ता . पनवेल , जिल्हा रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी) / ४१५८ / 
२०१९-२० / सन २०१९, दिनांक २२ मे २०१९ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा २४ ) च्या कलम ९ (१ ) 
आणि कलम १५४( ब )( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

असे करण्यात आले आहे . 


" 


पनवेल , 


चेतन चौधरी, 
दिनांक २२ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीए / जीईएन / ( ओ) /१३४८१/२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , अष्टविनायक सहकारी 
गृहनिर्माण संस्थांचा संघ लि ., बिल्डिंग नं . ५८ , ए न्यु म्हाडा कॉलनी , एकता नगर , कांदिवली ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०६७. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा २४ ) यांचा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


बजरंग जाधव , 


मुंबई, 
दिनांक २५ जून २०१ ९ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/( टीसी ) /१३४८२/२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, लक्झरी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., सदनिका क्र . २१७ ते २२३, बिल्डिंग नं . २७, उन्नतनगर -२, फिल्मीस्तान स्टुडिओच्या दिशेला, ऑफ एस. व्ही . रोड , 
गोरेगाव (पश्चिम ), मुंबई ४०० १०४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा २४ ) यांचा कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बजरंग जाधव, 


मुंबई , 
दिनांक २८ जून २०१९ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


म्हाडा , 


४४ 


यांजकडून 


. 


" 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ /भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेई / एचएसजी /(टीसी) /१५०२० /२०१० 

क्रमांक एसडीजी / केडीएल /पीआरडी/ ( एल )/ ५०२ / २०११-१२ / 
२०११ / सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पूर्व विभाग , 

११. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , अन्नपुर्णा मजुर 

सहकारी संस्था मर्या., कसाल , मु.पो. कसाल , ता . कुडाळ , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की " जय महाकाली को - ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लि ., डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर नगर , 

जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
पॉकेट 

( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली 
क्र . ०३, रोड क्र . ०८ , एम.आय.डी.सी. मरोळ, अंधेरी ( पूर्व), 

आहे . 
मुंबई ४०० ० ९ ३ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
१ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 

सहकारी संस्था नियम १० ( १), ७( ब ) अन्वये वर्गीकरण “ उत्पादक 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ कामगार औद्योगिक संस्था " असे 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

आहे . 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

कृष्णकांत धुळप , 
कुडाळ , 

सहायक निबंधक, 
महेंद्र म्हस्के , दिनांक ११ ऑगस्ट २०११ . 

सहकारी संस्था , कुडाळ . 
मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ . सहकारी संस्था, के - पूर्व विभाग, मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के/ प. विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूप / एचएसजी / टीसी/ ५८ ९ / २०११. - उप 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूके- डब्ल्यू / एचएसजी /टीसी/ १५०८५ / निबंधक, सहकारी संस्था, एच/ पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
११-१२/ सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम विभाग , करीत आहे की , ललानी फेअरमाँट को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि . , 
मुंबई, यांचे कडून मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र सीटीएस . नं . ई-२१५, प्लॉट नं . ४२१- अ, १५ वा रोड, अपा. गबाना 

श्री मंगल को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सी.टी.एस. नं . ४०५ , शोरूम, खार (प.), मुंबई ४०० ०५२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
१६७, एस . व्ही . रोड, विलेपार्ले ( प.), मुंबई ४०० ०५६ " ही 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

आले आहे. 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

एस . एम. पाटील, 
मुंबई , 

उप निबंधक, 
राजेंद्र वीर, 

दिनांक ५ ऑगस्ट २०११. सहकारी संस्था, एच / पश्चिम विभाग , मुंबई . 
मुंबई, 

उप निबंधक , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०११. सहकारी संस्था, के / प विभाग , मुंबई. 

मुंबई यांजकडून 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दापोली यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / ५ ९ ० / ( टीसी) / 
क्रमांक आरटीजी / डीपीआय/ आरएसआर ( सीआर ) / ४०६ / 

१५०३३ / २०११-१२ / सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच 

पश्चिम, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , हिल पोस्ट - ओ , 
१ ९ ४६ / ११-१२ / सन ११. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , माय माऊली 

को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., सीटीएस . नं . सी -१२८ ९- बी / १ आणि 
महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , देगाव , 

सी -१२ ९ ८- बी -२ व्हिलेज दांडा, बांद्रा , रिझवी कॉम्प्लेक्स , शेरली राजन 
ता . दापोली, जि . रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

रोड, बांद्रा ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कर्ज पुरवठा 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
करणारी संस्था " आहे . 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 

आले आहे . 
प्र . म . मालगावे , 

एस . एम . पाटील , 
रत्नागिरी, 

सहायक निबंधक , मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०११. 

सहकारी संस्था , 

दापोली . दिनांक ५ ऑगस्ट २०११. सहकारी संस्था, एच- पश्चिम विभाग, मुंबई . 


. 


४५ 


पालघर , 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २९ - सप्टेंबर ४, २०१९ / भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / पीएलआर/पीआरडी/ ( आय ) /१०८२/ २०११-१२ / क्रमांक टीएनए / पीएलआर / एचएसजी/ (टीसी) / २२९ ८६/ २०११ 
२०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . ठाणे याद्वारे १२/२०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . ठाणे 
अधिसूचित करतात की , साईदत्त पेपर बायंडींग औद्यो. उत्पा . याद्वारे अधिसूचित करतात की , न्यु सुरभी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
सहकारी संस्था मर्या. खामलोली, ता . पालघर , जि . ठाणे , ही संस्था मर्या. सर्वे नं . ८१, कचेरी रोड , पालघर , ता . पालघर , 

जि . ठाणे , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा 
२४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त महाराष्ट्र २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभादीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
आले आहे. 

करण्यात आले आहे. 
संदिपान बी . मते , 

संदिपान बी . मते , 
पालघर , सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०११ . सहकारी संस्था, पालघर . 

दिनांक १३ सप्टेंबर २०११. सहकारी संस्था , पालघर . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / पीएलआर/पीआरडी/ ( आय )/ १०८३ / २०११-१२ / 

क्रमांक टीएनए /( पी.एल.आर.) / एचएसजी /( टीसी) / २२ ९ ७ ९ / 
२०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . ठाणे याद्वारे 

२०११-१२ / २०११ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
अधिसूचित करतात की , श्री अष्टविनायक औद्योगीक उत्पादक 

जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की , साई मिलेनियम पार्क 
सहकारी संस्था मर्या. सातपाटी , ता . पालघर , जि . ठाणे, ही संस्था 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं. ११३( १) पैकी, बिल्डींग नं . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 

७ ९, खौरापाडा, बोईसर , ता . पालघर, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 
२४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) चे 
अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 

कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम 
१९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " 

कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

आले आहे . 
संदिपान बी . मते , 

संदिपान बी . मते , 
पालघर , 

सहायक निबंधक, 

पालघर , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०११ . सहकारी संस्था, पालघर . 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २८ जून २०११ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ पीएलआर / एचएसजी / (टीसी)/ २२९ ८२ / २०११ 

क्रमांक टी.एन.ए ./ ( पी.एल.आर .) /एचएसजी/ (टीसी)/ २२९८५ / 
१२/२०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . ठाणे 

२०११-१२/ २०११ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , शिव कलाकुंज सहकारी गृहनिर्माण 

जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की , गोकुळ आर्केड सहकारी 
संस्था मर्या. सर्वे नं . १८२, हिस्सा नं . १/१, भाजीमार्केट, पालघर , 

गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सालवड, बोईसर, ता. पालघर , जि . ठाणे , 
ता . पालघर , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१९ ६१ चा 
१ ९ ६० ( १९ ६१ चे महाराष्ट्र २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात 

महाराष्ट्र २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
आली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 

अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

१९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

करण्यात आले आहे . 
संदिपान बी . मते, 

संदिपान बी . मते , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०११. 

सहकारी संस्था, पालघर . दिनांक ७ सप्टेंबर २०११ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


. 


४६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ ९- सप्टेंबर ४ , २०१९/ भाद्र ७-१३, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई शहर, झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक SRA/CO/ OW/ २८१९० / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई , यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्री साई समर्थ एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्र . ०७, सी.एस.नं. २८६ 
( पार्ट ), लोअर परेल डिव्हीजन , फायनल प्लॉट नं . १०७६, १०७७ व १०७८ , माहिम डिव्हीजन, श्री साई सुंदर नगर , डॉ . अॅनी बेझंट रोड, 
प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. /एच.एस.जी. /टी.सी. / १३१७९ / सन २०१ ९, दिनांक २१ जून २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


रविंद्र इटकर , 


. 


मुंबई , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ जून २०१ ९ . 

मुंबई शहर , झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर, झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक SRA/ CO /OW/२८१९१ / सन २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई, यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्री साईदत्त एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . १२, सी.एस.क्र . २८६ 
( पैकी ), लोअर परेल विभाग, अंतिम भुखंड क्र . १०७६, १०७७ व १०७८, टिपीएस-४ , माहिम विभाग, श्री साई सुंदर नगर , डॉ . अॅनी बेझंट 
रोड, प्रभादेवी , मुंबई ४०० ०२५ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. /एच.एस.जी. /टी.सी./ १३१८० / सन २०१९, दिनांक २१ जून २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


66 


रविंद्र इटकर , 


मुंबई शहर , 


मुंबई, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ जून २०१ ९ . 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१/ टे.सी.४ / सन २०१ ९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , दत्तानी शेल्टर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. 
१ ए / २ , सर्वे नं . ६ (पार्ट ), गोरेगाव लिंक रोड, ओशिवरा बस डेपोच्या समोर , गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ४०० १०४ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए. /एच.एस.जी./ टी.सी. / 
१३००४ / सन २०१ ९ , दिनांक २९ जून २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
१ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २ ९ जून २०१९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


